सन २०१८-१९ करिता भारतीय संविधानाच्या 

अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत “3 centralized 

Kitchens for Ashram Schools” या योजनेच्या 

मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २३/०७/२०१९ 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक: केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.८५/का-१९, दिनांक-१९.१०.२०१८ 
२. AYA, SMA विकास,नाशिक यांचे पत्र क्र.शाआशा-२०१७/प्र.क्र.८१/का.६(२), दि.२७.०६.२०१९ 
शासन शुद्धीपत्रक - 
संदर्भीय शासन निर्णय दि.१९.१०.२०१८ अन्वये सन २०१८-१९ करिता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 

२७५(१ अंतर्गत “३ centralized Kitchens for Ashram Schools” या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी 
देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील सोबतच्या मार्गदर्शक सुचनांमधील अ.क्र.१२ प्रमाणे निधी 
वितरणाच्या कार्यपद्धती क्र.२ नुसार विद्यार्थ्याच्या २ वेळेसच्या जेवणासाठी व २ वेळेसच्या नाइत्यासाठी प्रती 
विद्यार्थी रू.२४९८/- प्रति महिना व प्रति १ वेळ जेवण व नाइत्यासाठी प्रति विद्यार्थी रु १२५२/- प्रति महिना रक्‍कम 
संबंधित स्वयंपाक गृहाच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल.तसेच ३ महिन्यासाठी आवश्‍यक असळेली आगाऊ 
रक्‍कम आदिवासी विकास विभागामार्फत मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी असलेल्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात 
येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. 


२. संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ मधील सोबतच्या मार्गदर्शक सुचनांमधीलळ अ.क्र.१२ प्रमाणे निधी 
वितरणाच्या कार्यपद्धती क्र.२ मध्ये समाविष्ट असणारी “मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह संबंधित प्रकल्प अधिकारी व 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह यांच्या नावे संयुक्‍त बँक खाते उघडण्यात येईल” हि बाब वगळण्यात येत आहेत 


3. संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ मधीळ सोबतच्या मार्गदर्शक सुचनांमधीलळ अ.क्र.१२ प्रमाणे निधी 
वितरणाच्या कार्यपद्धती क्र.२ मध्ये पुढील बाबी समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 

) संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी यांनी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह याकरिता अदा करावयाची दोन महिन्याची 
आगाऊ रक्कम मागणी क्र.टी-५,२२२५ -अनुसुचित जाती,जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण,०२- अनुसुचित जमातींचे कल्याण,७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना,(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (09) 
(६०) आश्रमशाळा समूह योजना (२२२५ डी-७३४), ३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत प्राप्त तरतुदीतून 
आहरीत करून संस्थेस अदा करावी. तदनंतर दरमहा एका महिन्याचे प्राप्त होणारे देयकाची रक्‍कम देखील 
याच प्रमाणे आहरीत करून संस्थेस अदा करण्यात यावी. याच स्वयंपाक गृहासाठी वीज व पाण्यासाठी होणारा 
खर्च मागणी क्र.टी-५,२२२५ -अनुसुचित जाती,जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२- 
अनुसुचित जमातींचे कल्याण,७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना,(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (६०) 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५/का-१९ 


आश्रमशाळा समूह योजना, लेखाशीर्ष २२२५ डी ७३४-(०६) दूरध्वनी,वीज व पाणी शुल्क अंतर्गत प्राप्त निधीमधून 
खर्च भागविण्यात यावा. 

ii) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शहाआज्ाा-२०१३/प्र.क्र.१४८/का.१३,दि.१६.०९.२०१३ मधील 
वित्तीय मर्यादा या योजनेस लागू राहणार नाहीत. मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाचे देयक व आगाऊ रक्‍कम अदा 
करण्याचे संपूर्ण अधिकार संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 

ii) एका मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहातून एक किंवा अधिक प्रकल्पातील आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा 
करण्यात येत असल्यास ज्या प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह आहे ते प्रकल्प 
अधिकारी देयक अदायकीस सक्षम प्राधिकारी असतील. त्यांच्या प्रकल्पा व्यतिरिक्‍तच्या आश्रम शाळेतील 
विद्यार्थ्यांचे वरील स्वयंपाक गृहाचे देयक अदायकीसाठी आवश्‍यक निधी सबंधित अप्पर आयुक्‍त ( नाशिक व 
ठाणे) यांनी संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२३१६१४०७०८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे : 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | | 
Subrao Narayan यण णी 
Shinde states ota moe 


(सु.ना.शिंदे) 
उपसचिव 


प्रत, 

मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव Aas, AIS 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 

सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक,ठाणे. 

प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,जव्हार,नंदुरबार,डहाणू,तळोदा,घोडेगाव 
संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


A -O 


CC ww 


८00 


&. S 
~ nS a no xj ~~ x n> = 


wen 


पृष्ठ २ पैकी 2 


